RNI No. MAHBIL2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - २ ] 


मंगळवार , जानेवारी १४, २०२० / पौष २४ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ५ 


असाधारण क्रमांक २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रपत्र ड 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम/ एसआर -१/ २०२० .-- जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यत: हा 
निर्णय निर्गमित केलेल्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात 
आणण्याचा अधिकार राहील. 


२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 


( एक ) साक्षांकनाचे काम 


विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन 
करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५ " मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन 
करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी अधिकारी " म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस 
आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 

( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही 
मानधन अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वत : च्या नावासह 
"विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर 
फलक काढावेत . तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू नये . 

( चार ) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 


( १ ) 


एच-६३७, भाग एक - असा . ( पु.वि.पु.) - २ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, १४ जानेवारी २०२० / पौष २४, शके १९ ४१ 
( सहा ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व 
साहित्य जिल्ह्याधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी 
अपात्र ठरेल. 


( सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार 
कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या 
वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी 
ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 


अनुसूची 


अ . 


उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


प्रस्ताव 


प्रस्तावातील 


नियुक्ती 
क्रमांक 


क्र . 


क्रमांक 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


१ ९ ७५ 


अभिजित अशोक राऊत 


४ 


१३४ 


२ 


१ ९ ७६ 


स्वानंद विलास खेडकर 


२ 


११९ 


३ 


१ ९ ७७ 


सुरेश दत्तात्रय वाळके 


२ 


१७१ 


४ 


१ ९ ७८ 


भगवान बबन नवले 


१७२ 


२ 

२ 


५ 


१ ९ ७ ९ 


अजीम अल्लाउद्दीन सय्यद 


२०३ 


६ 


१ ९ ८० 


नसरीन चाँदभाई बळबट्टी 


२ 


२०४ 


७ 


१ ९ ८१ 


संकेत सुभाषराव चकवे 


or 


३० 


रा. खेड शिवापूर , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे. 
रा . नेहरू चौक , कचेरी रोड , राजगुरुनगर, 
तालुका खेड , जिल्हा पुणे. 
रा . बाभुळसर खुर्द, तालुका शिरूर , 
जिल्हा पुणे. 
रा. कारेगाव, तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे . 
रा . २६०७, भाजी बाजार , तालुका शिरूर , 
जिल्हा पुणे . 
रा . भाजी बाजार , तालुका शिरूर , 
जिल्हा पुणे. 
रा . सेक्टर २१ , ए विंग , ९ / १२/ ३ , 
यमुनानगर, प्राधिकरण , निगडी, पुणे. 
रा . हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड , पुणे. 
रा. शेवाळेवाडी, कोद्रेनगर , हवेली , पुणे. 
रा . दीपक ऑईस फॅक्ट्री, देहूरोड , 
मेन बाजार, पुणे. 
रा . ऐलोरा रेसिडेन्सी, फ्लॅट नंबर ३०३, 
डी विंग , देहू रोड , पुणे . 
रा . नारायण गायकवाड चाळ , ६२४ , 
शितळानगर नंबर १ , मामुर्डी, देहू रोड, 
पुणे . 
रा . चिंचोली , देहू रोड, पुणे. 
रा . सत्य स्वप्न सोसा . देहू रोड , पुणे. 
रा . आझादनगर , देहू रोड , पुणे. 
रा. माळवाडी, देहू रोड , पुणे . 


८ 


१ ९ ८२ 


५ 


३०३ 


- 


or 


सुनिल मदन मिश्रा 
प्रतिक बाळासाहेब खेडेकर 
जोगिंदर जगदिश डुमडे 


१ ९ ८३ 


१२ 


१०२ 


१० 


१ ९ ८४ 


१२ 


१३९ 


११ 


१ ९ ८५ 


अनिल राधेश्याम खंडेलवाल 


१२ 


१४० 


- 


१२ 


१ ९ ८६ 


कुंदन अनुकुल गायकवाड 


१२ 


१४२ 


१३ 


१ ९ ८७ 


१२ 


१४३ 


१४ 


१ ९ ८८ 


१२ 


१४६ 


१५ 


१ ९ ८ ९ 


१२ 


१४७ 


साधू गजानन जाधव 
सारिका पारसकुमार मुथ्था 
महेंद्र दशरथ गायकवाड 
प्रिया प्रफुल्ल टिळेकर 
(प्रिया दशरथ वाघोले). 
गौरव राजाराम वाघमारे 


१६ 


१ ९९ ० 


१२ 


१५० 


- 


१७ 


१९९ १ 


१२ 


३०५ 


१८ 


१ ९९ २ 


श्री . आकेश कैलास बोरगे 


रा. २७१, नवी खडकी, येरवडा , पुणे. 
रा . स . नं . ३५, ताजमहल सोसा. , 
सोमनाथनगर , वडगावशेरी , पुणे -१४ . 


१२ 


३०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, १४ जानेवारी २०२० / पौष २४, 


शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची-- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ ९ 


१ ९९ ३ 


३० ९ 


- 


२० 


१ ९९ ४ 


३२२ 


२१ 


१ ९९ ५ 


३२३ 


२२ 


१ ९९ ६ 


३५० 


२३ 


१ ९९ ७ 


३५१ 


२४ 


१ ९९ ८ 


३६१ 


२५ 


१ ९९९ 


३६२ 


२६ 


२००० 


३६६ 


२७ 


२००१ 


३८४ 


२८ 


२००२ 


३८५ 


डॉ . स्वप्निल संतोष शेठ , रा . निर्माण संकुल सदनिका, १०१ , १२ 

स . नं . ५८ , औंध गाव, पुणे -४११००७. 
किरण जवाहर जगताप रा . रुद्रांगण बिल्डिंग, रायकर मळा , १२ 

धायरी, पुणे सिंहगड रोड , 
गणेश सखाराम ताठे 

रा . व्यंकटेश निसर्ग सोसा. , सिंहगड रोड , 
१२ 

पुणे . 
श्री . नरेंद्र शंकर पारखे, रा. स. नं . ३३ , हनुमाननगर , जांभुळवाडी १२ 

रोड, दत्तनगर , कात्रज, आंबेगाव खुर्द. 
श्री . निखील अशोक आल्हाट रा . स . नं . ३२, नलिनी को . ऑ . हौ . १२ 

सोसा. , फ्लॅट नं . ११ , आंबेगाव पठार . 
सौ . वैशाली ज्ञानेश्वर ढावरे रा . शंकर महाराज वसाहत , सातारा रोड, १२ 

धनकवडी, पुणे -४३. 
निरज जयंत रासकर 

रा . सरिता विहार अपार्ट ., सिंहगड रोड , १२ 

पुणे . 
शिल्पा सुनिल दुबळे रा. मल्हार मर्तंड सोसा ., पद्मावती, पुणे . १२ 
विशाल नामदेव कोतवाल रा . कुबेरा संकुल गुलमोहर , २०२ , डी . पी . १२ 

रोड , हडपसर, पुणे . 
सागर दशरथ चव्हाण रा . स. नं . १५, मांजरी फाटा , दुर्वांकूर १२ 

पार्क , हडपसर , पुणे 
प्रशांत विष्णु सुरसे 

रा . स . नं . १८ , शिवाजी रोड , गोंधळेनगर , १२ 

हडपसर, पुणे . 
आप्पा पांडुरंग बोटे 

रा . नवनाथ कॉलनी , गाडीतळ, हडपसर , १२ 

पुणे. 
श्री . संदिप संजय गरूड रा. राधाकृष्ण निवास , चेतन इस्टेट , 

१२ 
ससाणेनगर, हडपसर , पुणे . 
महेश नंदकिशोर काबरा रा . ८ ९ ३ , शुक्रवार पेठ , पुणे . 

१२ 
ललितकुमार अनिल अगावणे रा. नारायण पेठ , पुणे. 

१२ 
गिरीष अनंत चरवड 

रा . ११५७/६, सदाशिव पेठ , पुणे . 
ओंकार रघुनाथ सबनिस रा . ५ ९ १, बुधवार पेठ , पुणे. 

१२ 
उमेश राजू सोनारी , रा . ८७, रविवार पेठ , काची आळी, १२ 

बंदिवान मारुती मागे, पुणे-२. 
सुचित ( सचिन) सुर्यकांत रा . ४६, बुधवार पेठ , गणपती चौक , 

१२ 
खुटवड . 

लक्ष्मी रोड , पुणे -२ . 
शिरीष विठ्ठल मोहिते रा . २५८ , शुक्रवार पेठ, पुणे. 
प्रफुल्ल प्रभाकर रोकडे रा . ३६१, शुक्रवार पेठ , पुणे . 

१२ 
श्री . राहुल राजेंद्र मुंगले रा. ९ ४६ , शिव अमृत निवास , बुधवार पेठ , १२ 

गवळी आळी, पुणे -२. 
श्री . हर्षल सुरेश परदेशी रा . ६७८ , शुक्रवार पेठ , साठे चेंबर्स , पुणे -२. १२ 


२ ९ 


२००३ 


३८६ 


३० 


२००४ 


३८७ 


३१ 


२००५ 


३८८ 


३२ 


२००६ 


३ ९ २ 


३३ 


२००७ 


३ ९ ३ 


३४ 


२००८ 


१२ 


३ ९ ५ 


३५ 


२०० ९ 


३ ९ ७ 


३६ 


२०१० 


३ ९ ८ 


३७ 


२०११ 


४०० 


३८ 


२०१२ 


१२ 


४०१ 


३ ९ 


२०१३ 


४०२ 


४० 


२०१४ 


४०३ 


30 


४१ 


२०१५ 


४०४ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, १४ जानेवारी २०२० / पौष २४, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची-- चालू 


१ 


२ 


به 


30 


५ 


६ 


४२ 


२०१६ 


४०५ 


30 


३ 


२०१७ 


४०६ 


४४ 


२०१८ 


१२ 


४०७ 


४५ 


२०१ ९ 


४०८ 


. 


४६ 


२०२० 


४० ९ 


४७ 


२०२१ 


४११ 


४८ 


२०२२ 


११ 


६ 


४ ९ 


२०२३ 


११ 


१५८ 


५० 


२०२४ 


११ 


१५९ 


५१ 


२०२५ 


१६० 


५२ 


२०२६ 


११ 


२८३ 


५३ 


२०२७ 


११ 


३१४ 


५४ 


२०२८ 


११ 


३१६ 


श्री . नारायण दत्तात्रय चांदणे रा. ६९ , शुक्रवार पेठ , लंकेवाडा , मंडई 

१२ 
गणपतीजवळ , पुणे -२. 
श्री . हरीष जनार्दन मोरे 

रा. ६१, शुक्रवार पेठ , मंडई गणपतीजवळ , १२ 

बुरूड आळी, पुणे -२. 
श्री . महेंद्र जयवंतराव जगताप रा. ५० , शुक्रवार पेठ, मंडई गणपतीजवळ , 

पुणे . 
श्री . सचिन संभाजी शिवले रा . १५/२२१ , लोकमान्यनगर, दत्त मंदिर, 

१२ 
एलबीएस मार्ग, नवी पेठ . 
श्री. मिलींदभाई जितेंद्रकुमार रा . १२७, शुक्रवार पेठ , नव प्रकल्प सोसा., १२ 
शहा. 

मंडई गणपती मागे, पुणे -२. 
श्री . अजय विजय जव्हेरी रा . ३४४ , शुक्रवार पेठ , यशवंतकृपा सोसा., १२ 

सेंट्रल बँक शेजारी , पुणे . 
संदेश दिनकर साळेकर रा. स . नं . १६, आंबेगाव पठार, पुणे. 
श्री . देवीदास मोहन शिवले 

रा , वडू , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे 
श्री . ज्ञानेश्वर हरिभाऊ भंडारे रा. वडू , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे. 
श्री . सोमनाथ मुरलीधर भोसले रा. अपटेगाव, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . ११ 
गणेश रामचंद्र मोरे 

रा . पठाण शहा दर्गाजवळ , कसळ , पुणे. 
रूपेश कृष्णा गायकवाड 

रा . नवी खडकी, येरवडा, पुणे, 
महादेव विठ्ठल भडकवाड रा . पाटील इस्टेट , शिवाजीनगर , पुणे . 
उषा प्रमोद भोसले 

रा . बि . लं . ५, पीएमसी कॉलनी , 

वाकडेवाडी, पुणे . 
वैजयंता संजय गायकवाड रा . ८ , मुळा रोड , खडकी, पुणे . 
ललीत रविंद्र इंगळे 

रा . इंगळे निवास , वारजे जकात नाका, ११ 

पुणे. 
बजरंग चिंतामणी लोहार रा , मावळे आळी, कर्वेनगर , पुणे 
संजय शंकर घाणेकर रा . चिंतामणी सोसा. , कर्वेनगर , पुणे . 
निलेश अरविंद पोटफोडे रा . पारिजात कॉलनी, कर्वेनगर , पुणे . 
मंदार विनायक केसकर रा . पारिजात कॉलनी, कर्वेनगर , पुणे. 
महेश गणेश पानसे 

रा . मधुसंचय सोसा., कर्वेनगर, पुणे . 
संतोष जानबा आनिवसे 

रा , हनुमाननगर, कोथरूड , पुणे 

तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
ओंकार रमेश खळदकर रा . पारिजात कॉलनी, कर्वेनगर , पुणे , 
रामचंद्र विश्वनाथ कंटोळे रा . सरगम सोसा. , कर्वेनगर , पुणे . 
विजय पोपटराव गायकवाड रा . पारिजात कॉलनी, कर्वेनगर, पुणे. 
वैशाली शंकर घाणेकर रा . चिंतामणी सोसा. , कर्वेनगर, पुणे . 
प्रांजल त्रिंबक काळे 

रा . शाहु कॉलनी, कर्वेनगर , पुणे. 
तुकाराम बापुराव कदम रा. कल्पतरू कॉलनी, वारजे , पुणे. 
ज्ञानेश्वर रामभाऊ ठाकर रा. राजयोग सोसा., वारजे , पुणे . 


५५ 


२०२ ९ 


११ 


३२० 


५६ 


२०३० 


११ 


३२१ 


५७ 


२०३१ 


३२२ 


५८ 


२०३२ 


११ 


३२३ 


. 


५ ९ 


२०३३ 


११ 


३२४ 


६० 


२०३४ 


११ 


३२५ 


६१ 


२०३५ 


११ 


३२६ 


६२ 


२०३६ 


११ 


३२७ 


६३ 


२०३७ 


११ 


३३२ 


६४ 


२०३८ 


११ 


३३३ 


६५ 


२०३ ९ 


११ 


३३४ 


६६ 


२०४० 


११ 


३३५ 


६७ 


२०४१ 


११ 


३४० 


६८ 


२०४२ 


११ 


३४२ 


६ ९ 


२०४३ 


११ 


३४५ 


७० 


२०४४ 


११ 


३४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण - पुणे विभागीय पुरवणी, १४ जानेवारी २०२० / पौष २४, 


शके १९ ४१ 


५ 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


بيه 


४ 


५ 


६ 


११ 


. 


११ 


११ 


७८ 


११ 


११ 


११ 


११ 


८४ 


११ 


७१ २०४५ विवेक शिवाजी भोसले रा . सुखसागरनगर , कात्रज , पुणे . 

११ 

३५७ 
७२ २०४६ दिपक माणिक पवार रा . स . नं . १४/९ , तपोधाम आश्रम , पुणे. 
११ 

३७० 
७३ २०४७ वैभव प्रकाश जठार रा . मंजेश्वर सोसा., कर्वेनगर , पुणे. 

३७३ 
७४ २०४८ अभिजीत भरत जागडे रा. ६८ , बिबवेवाडीगाव, पुणे . 

११ 

३७६ 
७५ २०४ ९ ओंकार विश्वास देशपांडे रा . आनंदनगर, सिंहगड रोड , पुणे . ११ 

३८२ 
७६ २०५० आदित्य कैलास वखारे रा . बालाजीनगर, धनकवडी, पुणे. 

३८३ 
(99 २०५१ आशिष शंकर खरात रा . १०५३, न्यू नाना पेठ , पुणे-२ 

४२३ 
२०५२ सुरेश प्रकाश तरलगट्टी रा . ६४ , रविवार पेठ , पुणे. 

११ 

४३० 
७ ९ २०५३ गौरव विनोद कोरडे रा . ८४२, शुक्रवार पेठ, पुणे. 

४३१ 
८० २०५४ लक्ष्मीकांत कन्हैयालाल गुजराथी रा. १४२५, कसबा पेठ , पुणे . 

४३४ 
८१ २०५५ उमेश पाजु सोनेरी रा . ८७, रविवार पेठ , पुणे. 

४३६ 
८२ २०५६ ऐश्वर्य दिलीप देशमुख रा . सेनादत्त पेठ, पुणे . 

११ 

४४८ 
८३ २०५७ सुमित राम दहिदुले 

रा . कसबा पेठ , पुणे. 

४५१ 
२०५८ बाळकृष्ण नामदेवराव थरकुडे रा. ११५३, सदाशिव पेठ , पुणे . 

४५२ 
८५ २०५ ९ नेहा चंद्रहर्ष गुजराथी रा. १०५७, शुक्रवार पेठ , पुणे . 

११ 

४५४ 
८६ २०६० कल्पना बापु पाटील 

रा. ४५-ब , बुधवार पेठ , पुणे. 

११ 

४५५ 
२०६१ अक्षय अनिल वायाळ 

रा . बी , २०५, श्वेतांबरी अपार्ट . , 

१२ 

३२७ 
सिंहगड रोड , पुणे. 
८८ 

२०६२ श्री . कमलाकर भगवान कुलकर्णी रा. शिक्रापूर, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. ११ १३१ 
८ ९ २०६३ 

श्री . हनुमंत रामचंद्र भुजबळ रा , शिक्रापूर , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे. ११ १३० 
९ ० २०६४ श्री . विजय जालींदर राऊत रा . राऊतवाडी, तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे. ११ 

१२ ९ 
९ १ २०६५ दत्ता सुखदेव हजारे रा. पानमळा वसाहत , पुणे. 

३८३ 
२०६६ निकेश युवराज निघोल रा . महात्मा फुले चौक , सासवड , तालुका १२ 

११३ 
पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
९ ३ २०६७ श्रीमती अश्वीनी युवराज निघोल रा . महात्मा फुले चौक , सासवड , तालुका १२ 

१२० 
पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
२०६८ अक्षय राजेंद्र भोसले रा. ७९ ४, गुरूवार पेठ , पंचहौद टॉवर समोर , 

१२ ४१० 

लकी बेकरीजवळ , पुणे. 
९ ५ २०६ ९ सविता श्रीकांत शिरोळे 

रा . अनमोल सागर प्लॉट नं . १, संतोषनगर , ९ १८८ 
कात्रज , पुणे . 

नवल किशोर राम, 

जिल्हाधिकारी, पुणे . 
पुणे, १० जानेवारी २०२० . 


८७ 


११ 


९ २ 


९ ४ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


